सन २०१४ मध्ये सरळसेवेने प्रविष्ट झालेल्या 
परिविक्षाधीन उपनिबंधक, सहकारी संस्था गट-अ यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१९/प्र.क्र.२३९/५-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २३ ऑक्टोबर, २०२० 


१) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.राजस १०१३/प्र.क्र.४१५/५-स, 
दि.१३/२/२०१४ क्र.राजस १०१३/प्र.क्र.२३७/५-स दि.२६/०२/२०१४ व दि.२६/२/२०१५ 
2) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/ कक्ष-२/ 
उप.निबं /सन २०१४/प.का.स./मुंबासुरवसे/१०३०/१९,दि.२७/९/२०१९, क्र.१२८९ दि.१३/१२/ 
२०१९व क्र.२०/८/२०२० 
३) समक्रमांकाचे शासन पत्र दि.३०/१०/२०१९ व दि.३/३/२०२० 
शासन निर्णय :- 
उपरोल्लेखित संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण ९ उमेदवारांना परिविक्षाधीन उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था गट-अ या संवर्गात दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्यापैकी १ 
अधिकारी यांना सहकार विभागातुन कार्यमुक्त करण्यात आळे आहे. उर्वरित ८ अधिकाऱ्यांपैकी ५ 
अधिका-यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याचा आदेश दि.२२/११/२०१७ अन्वये निर्गमित करण्यात 
आले आहेत. आता संदर्भाधिन क्र.२ नुसार १ उमेदवार श्री.मंगेश बाबासाहेब सुरवसे यांची परिपूर्ण माहिती 
शासनास प्राप्त झाली आहे. उपरोक्त नियुक्‍ती आदेशातील अटींनुसार दोन वर्षाचा परिविक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या खालील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी त्यांच्या नावासमोर 


दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे आता सदर 


दिनांकापासून प्रस्तुत अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदावर नियमित नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | परिविक्षाधीन परिविक्षा परिविक्षा परिविक्षा नियमित 
उपनिबंधक, | कालावधी सुरु कालावधीत कालावधी नियुक्तीचा 
सहकारी संस्था झाल्याचा । घेतलेल्या समाप्त दिनांक 
गट-अ यांचे नाव दिनांक रजेचा झाल्याचा 
कालावधी दिनांक 
गि ST} ART 98/03/2098 | ७ दिवस | 29/03/2098 । 22/03/2098 
बाबासाहेब सुरवसे 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संबंधितांना कळवून 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात योग्य ती नोंद घेण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२३९/५-स 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक २०२०१०२३१५३१४३६२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


९1075 


Manjiri 
Ganeshbhushan Joshi Ps 
(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, TAIT संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण) 

सर्व जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था गट-अ 

महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुकत व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
निवड नस्ती ५-स. 


OS 9 Oe. Co Ae 


aon 


पृष्ठ २ पैकी २ 


